ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत रेशीम संचालनालय व 
अधिनस्त कार्यालयांकरीता संगणक व प्रिंटर 
खरेदीकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- $o22/8/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक:- २६ ऑगस्ट, २०२४. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मातंस-२०११/प्र.क्र.१२५/३९, 
दि.२३.०९.२०११ 

२. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-३/ 
उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 

३. शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग- 
४, दि.२४.०८.२०१७. 

४. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/२०२३-२४/८०५, दि.२६.०६.२०२३. 

५. सहकार, पणन व gel विभागाच्या दि.२४.०७.२०२३ रोजीच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

६. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३-₹5< 
SERICULTURE-CMTD, दि.३१.१०.२०२३. 

७. संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/निधी मागणी/२०२३-२४/१५५, दि.३०.०१.२०२४. 

८. सहकार, पणन व gear विभागाच्या दि.०९.०२.२०२४ रोजीच्या प्रकल्प 
अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे कार्यवृत्त. 

९. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३- 
DESK SERICULTURE-CMTD, दि.१४.०२.२०२४ 

१०.संचालक, रेशीम Wass, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/ २०२३-२४/४०७, दि.१५.०३.२०२४. 

११.सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्र. सपववि-४००३४/७/२०२३-)₹8< 
SERICULTURE-CMTD, दि.२८.०३.२०२४. 

१२.संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र क्र.रे/कार्या- 
१/आस्था-२/ई-गव्हर्नन्स/नि.मा./२०२४-२५/, दि.२२.०८.२०२४ 

प्रस्तावना :- 


रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत 
संगणक सामग्री खरेदी करण्याच्या रू.२,१७,७४,६९०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सतरा लक्ष 
चौर्‍याहत्तर हजार सहाऱी नव्वद Had) इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास दि.३१.१०.२०२३ शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः Yoo22/8/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 


निर्णयान्वये व दि.१४.०२.२०२४ रोजीच्या शुध्दीपत्रकान्वये प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. सदर 
अनुषंगाने रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत 
संगणक साधनसामग्रीकरीता रू.२,१७,७४,६९०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सतरा लक्ष चौऱर्‍्याहत्तर 
हजार Wel नव्वद फक्त) इतक्या निधीपैकी रू.१,७१,४७,१३४/- (अक्षरी रूपये एक कोटी 
एकाहत्तर लक्ष सत्तेचाळीस हजार एकशे चौतीस फक्त) इतका निधी दि.२८.०३.२०२४ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला. सदर निधीतून संगणक व लॅपटॉप खरेदीकरीता 
रक्‍कम रू.१,६४,४२,०९०/-(अक्षरी रूपये एक कोटी चौसष्ट लक्ष बेचाळीस हजार नव्वद फक्त) 
इतक्या निधीचे देयक आहरित करण्यात आले असून उर्वरित रू.७,०५,०४४/-(अक्षरी सात लाख 
पाच हजार चव्वेचाळीस फक्त) इतका निधी प्रिंटरचा पुरवठा न झाल्याने शासनास समर्पित 
करण्यात आला. आता संचालक (रेशीम) यांनी दि.२२.०८.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये ई-गव्हर्नन्स 
योजनेंतर्गत रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी प्रिंटरकरीता 
रू.५३,३२,६००/- (अक्षरी त्रेपन्न लक्ष बत्तीस हजार सहाशे फक्त) इतका निधी उपलब्ध करण्याचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत रेशीम 
संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी प्रिंटरकरीता रू.५३,३२,६००/- (अक्षरी 
त्रेपन्न लक्ष बत्तीस हजार सहाशे फक्त) इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन |नणंय निर्णय :- 


रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयासाठी संगणक सामुग्री 
खरेदीकरीता रू.२,१७,७४,६९०/- (अक्षरी रूपये दोन कोटी सतरा लक्ष चौर्‍याहत्तर हजार सहाठो 
नव्वद फक्त) इतक्या खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता मंजूर दिली होती. त्यापैकी रू.१,६४,४२,०९०/- 
(अक्षरी रूपये एक कोटी चौसष्ट लक्ष बेचाळीस हजार नव्वद फक्त) इतका निधी संगणक व लॅपटॉप 
खरेदी करण्याकरीता खर्च करण्यात आला आहे. आता रेशीम संचालनालय व अधिपत्याखालील 
क्षेत्रिय कार्यालयासाठी प्रिंटर खरेदीकरीता रू. ५३,३२,६००/- (अक्षरी रूपये त्रेपन्न लक्ष बत्तीस 
हजार सहाशे फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी खर्च करताना वित्तीय नियम व वित्त विभागाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या अटी व 
शर्तीचे पाळन करावे. सदर निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र महालेखापाल व शासनास विहित मुदतीत 
सादर करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


३. उक्त निधी कोषागारातून आहरण व संवितरण करण्यासाठी लेखाधिकारी, रेशीम 
संचालनालय, नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, रेशीम संचालनालय, 
नागपूर यांना नियंत्रण अधिकारी (५0003) म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. उक्त निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर संचालक (रेशीम) यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः YOORQ/R/2023-DESKSERICULTURE-CMTD 


४. उक्त खर्च हा “मागणी क्र.व्ही-२, ३४५१, सचिवालयीन आर्थिक सेवा, (02) (०४) ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रम (३४५१२९७१) (वस्त्रोद्योग) (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च अंतर्गत सन २०२४-२५ या आर्थिक 
वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती तंत्रज्ञान) दि.२३.०९.२०११ रोजीच्या 
ई-प्रशासन धोरणाच्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.१२ मधील १२.७ च्या तरतूदीनुसार सहकार, 
पणन व वदस्रोद्योग विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दि.०९.०२.२०२४ रोजी दिलेल्या 
बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२६१७३२१४५४०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHRADDHA DEVEN KOCHAREKAR 
: C=IN, oO=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 
S H RAD D ) H A D ) EVE N ou=COOPERATION MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=189da489d797e1e6a67b7d97496ef70683916299eab5 1c8 


67c5a13147d142a80, postalCode=400032, st=Mahi hi 


, st=Maharashtra, 
serialNumber=CC51883E2B27843640CD6C07C96E3E8715CC5BFB 
E554420E4D68E5F4B112388A, cn=SHRADDHA DEVEN 


KOCHAREKAR 
Date: 2024.08.26 17:47:49 +05'30° 


(श्रध्दा कोचरेकर ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव, सहकार, पणन I Tea विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (Galan), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. संचालक (रेशीम), रेशीम संचालनालय, प्रशासकीय इमारत क्र.२, ६ वा माळा, आयुक्‍त 
कार्यालय, परिसर, नागपूर ४४० ००१. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

१०.उपसचिव (अर्थसंकल्प), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.उपसचिव (१६-स), सहकार, पणन व galery विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.निवडनस्ती (रेशीम कक्ष). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


